निधी वितरण - २०१८-१९ 

करिता “मागणी क्र.बी-१, मुख्य 
लेखाशीर्ष- २०५५,॥५०८८(००)(०६) ५०, 
इतर खर्च” पोलीसांना घरासाठीच्या 
कर्जावरील व्याजातील फरकाची 
रक्‍कम अदा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.- बीयुडी ०५१८/प्र.क्र.१५९/आस्था-१. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२/०४/२०१८. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.बियुडी -०११७/प्र. क्र. २/आस्था-१,दि.१०/०४/२०१७. 
३) पोलिस महासंचाळक/व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृह निर्माण व 
कल्याण महामंडळ मर्यादित यांचे दि.२१/८/२०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वर्षाकरिता “मागणी क्र.बी-१, मुख्य ळेखाशीर्ष 
२०५५, गौणशीर्ष-११३,पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण, (००)(०६) ॥०८८, yo, इतर 
खर्च,पोलीसांना घरासाठीच्या कर्जावरील व्याजातील फरकाची रक्‍कम अदा करणे” या 
नवीन लेखाशिर्षांतर्गत एकूण रु.२,५०,००,०००/- (रुपये दोन कोटी पन्नास लक्ष फक्त ) 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. वित्त विभाग शासन परिपत्रक 
दि.२एप्रिळ,२०१८अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार या तरतुदीपैकी पहिल्या नऊ माहीकरिता ( 
डिसेंबर, २०१८ अखेर ) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या wo टक्केच्या मर्यादेत अधिनस्थ 
कार्यालयांच्या मागणीनुसार रु.१,७५,००,०००/- (रु.एक कोटी पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) एवढा 
निधी अर्थसंकल्प संगणकीय वितरण प्रणाली (बिम्सु वर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
सदरहू निधी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महांमंडळ मर्यादित यांना 
पोलीसांना घरासाठीच्या कर्जावरील Aros फरकाची रक्‍कम अदा करणेसाठी पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी ०५१८/प्र.क्र.१५९/आस्था-१. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता वर्षाकरिता “मागणी क्र.बी-१, मुख्य 
लेखाशीर्ष २०५५,गौणशीर्ष-११३,पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण, (००)(०६) ॥०८८, ५०, 
इतर खर्च, पोलीसांना घरासाठीच्या कर्जावरील व्याजातील फरकाची रक्‍कम अदा करणे” 
या नवीन लेखाशिर्षातर्गत संगणक प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या प्रथम नऊ 
महिन्यांकरिता वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत दि.३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत खर्च 
करण्यासाठी उपशीर्ष व बाबनिहाय खालीलप्रमाणे तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
उपलेखाशिर्ष सन२०१८-१९ करिता | ७०% च्या मर्यादेत डिसेबर,२०१८ 
उपलब्ध तरतूद अखेरपर्यंत वितरीत करावयाची 
तरतूद 
शिळ आ २ 3 

२०५५,७०८८  (००)(०६) २५००० १७५०० 
५०, इतर खर्च 

३. सदर खर्च गृह विभाग वर्षाकरिता “मागणी क्र.बी-१,मुख्य लेखाशीर्षर०५५,गौणशीर्ष- 


११३,पोळीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण,(००)(०६) ॥०८८, ५०, इतर खर्च, पोलीसांना 
घरासाठीच्या कर्जावरील व्याजातील फरकाची रक्‍कम अदा करणे” या लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०१८-१९ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प संगणकीय 
वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 

४. सदर निधी अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई येथून काढून संबधितांना प्रदान 
करण्याच्या प्रयोजनासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. उपलब्ध करुन दिलेल्या वरील रक्कमेचा खर्च ताळमेळ,महाळेखापाल यांच्या 
कार्यालयास नोंदविलेल्या खर्चाशी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका प्रकरण १४ मधील 
नियम १५७ च्या परिशिष्ट-३ तसेच शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
योग्य प्रकारे व योग्यवेळी करुन त्याबाबतची प्रमाणित माहिती शासनास विहित मुदतीत 
पाठविण्यात यावी. खर्च मेळाची माहिती महालेखापाल यांच्या कार्यालयाकडून प्रमाणित 
करुन पाठविण्याची संपूर्ण जबाबदारी विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुखांची राहील.उपलब्ध 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी ०५१८/प्र.क्र.१५९/आस्था-१. 


केलेला निधी वित्त विभागाच्या दि.०२ एप्रिळ,२०१८च्या परिपत्रकातील अटी व शातींच्या 


अधीन राहून खर्च करणे बंधनकारक राहील. 


&. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/१9॥॥.00५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००५१३०५३९४६२९ 
असा आहे.सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Vasant Sawant 
OFM 


Deepak 
p lol ‘ment, stalCode=400032, 
Mahi गी 
V 2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b970520962ebf7 
a Sa n 2d86546b92151214820b2bb31f3ccac8, 


ialNumber=66ea8e25496abe127ddbfd3157 


'10ae5a 1fb12e738b63f8a5b2cb92885fd 1f05, 


Sawant क 
(दिपक व. सावंत) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


७. 
८. 


र्‌. 


. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महांमंडळ 


मर्यादित,वरळी, मुंबई. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ 


नागपूर. 

अवर सचिव, वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (पोल-७) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (आस्था-१),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


